कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची 
बदली रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एसयुटी-२०१७/(२६१/२०१७)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० मार्च, २०१८. 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एळटीएस-१११७/(२५२/२०१७)/आ.(वर्ग-१)...(१), 
दि.२१.०६.२०१७. 


शासन आदेशा :- 
श्री.नरेश दौळतराव सहारे, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर यांची 
संदर्भीय आदेशान्वये सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने कार्यकारी अभियंता, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, 


चंद्रपूर या Rat पदावर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


२. शासनाच्या सदंर्भाधीन आदेझ्ञाच्या अनुषंगाने श्री.सहारे, कार्यकारी अभियंता यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र.४०७/२०१७ दाखल केला होता. सदर मूळ 
अर्जावर दि.२२.०६.२०१७ रोजी झालेल्या सुनावणीअंती मा.न्यायाधिकरणाने श्री.सहारे यांना सध्याच्या 


पदावरून कार्यमुक्त न करण्याचे निर्देश दिले होते. 


३. दरम्यान, श्री. सहारे यांच्या पदावर बदलीने नियुक्‍ती दर्शविण्यात आलेल्या श्री.कोसारे, कार्यकारी 
अभियंता यांची दि.०६.०९.२०१७ च्या आदेशान्वये अन्यत्र पदस्थापना करण्यात आली आहे. तसेच, मृद व 
जलसंधारण विभागाच्या दि.३१.०५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर हे पद मृद व जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याने श्री.सहारे यांनी 
दि.१२.०६.२०१७ रोजीच्या विनंती अर्जान्वये त्या विभागात कायम स्वरूपी समायोजनाबाबत दिलेल्या 
विकल्पानुसार दि.०६.०९.२०१७ च्या पत्रान्वये श्री.सहारे यांच्या सेवा मृद व जलसंधारण विभागात वर्ग करण्यात 
आलेल्या आहेत. या बाबी पाहता मूळ अर्जावरील दि.१५.०२.२०१८ च्या अंतिम सुनावणीअंती 


मा.न्यायाधिकरणाने सदर मूळ अर्ज निकाली काढला आहे. 


8, यास्तव, प्रशासकीय कारणास्तव व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने श्री.न.दौ.सहारे यांचे संदर्भीय 


दि.२१.०६.२०१७ रोजीचे बदली आदेशा रद्द करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः-एसयुटी-२०१७/(२६१/२०१७)/आ.(वर्ग-१) 


षु , 


सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२६१४५३४१६९२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangark 
har 


Sunil Gangaram ==: 


postal 


es Dep 
00032, st=Mah 
fdfecd104829bc2f439e33adb2e 


G k 3f823a285cfade8149e690564bc13f6, Si 
angarkar अ जली 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद 
सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधीत अधिकारी. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


